राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२२-२३ 
ते २०२३-२४ साठी राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, 
ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण 
कार्यक्रम (NPCDCS) कार्यक्रमासाठी मंजूर 
प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यात उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या निधीतून औषधी व 
औषधी साहित्य खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२३/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २४ ATA, २०२३. 


वाचा :- 

(१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आसेआ/खरेदीकक्ष/ सन 
२०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन वर्षाकरीता असंसर्गजन्य आजारावरील औषधे, औषधी 
साहित्य व उपकरणे खरेदीस प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव/9१२९-३०/२०२२, 
दिनांक : १५.११.२०२२. 

(२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. क्रमांक : खरेदी-२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक : २६ जुले, २०१७. 


प्रस्तावना:- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (१) अन्वये सन 
२०२२-२३ ते २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर प्रकल्प आरखड्यात राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व 
पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम (NPCDCS) या कार्यक्रमांतर्गत औषधे, औषधी साहित्य व उपकरणे 
खरेदीसाठी Sr.No. (FMR Code) १०७, १०८, १०९ व ११० या खाली एकूण मंजूर रु.६५५२.२८ लक्ष 
इतका निधी मंजूर आहे. सदर निधीतून ३ प्रकारची औषधे, २ प्रकारचे औषधी साहित्य व १ प्रकारचे 
उपकरणे खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहेत. त्यानुषंगाने NPCDCS या कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय कर्करोग, 
मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम इ. साठी औषधे, औषधी साहित्य व उपकरणे 
खरेदीसाठी रुपये ४७६३.३२ लक्ष (रुपये सत्तेचाळीस कोटी त्रेसष्ट लक्ष बत्तीस हजार फक्त) इतक्या 
निधीच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ ते २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर प्रकल्प आराखड्यात राष्ट्रीय कर्करोग, 
मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम (NPCDCS) या कार्यक्रमांतर्गत औषधे, 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२३/आरोग्य-७ 


औषधी साहित्य व उपकरणे खरेदीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या रु.६५५२.२८ लक्ष निधीपैकी 
रु.४७६३.३२ लक्ष इतक्या निधीतून खालील तक्ता १ ते ४ मध्ये नमूद केलेल्या औषधे, औषधी साहित्य व 


उपकरणे खरेदीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
तक्ता क्रमांक १ - उच्च रक्‍तदाब, मधुमेहावरील औषधे व औषधी साहित्य 
FE Proposed Proposed Total T 
त. (eae an Quantity Quantity Proposed णह पह ot 
No | Sr. Name of Medicine : Rate Per | Approximat 
No Year 2022- | Year 2023- | Quantity Unit eRudiat 
: 23 24 (2 yrs) ues 
1 107 | Amlodepine 5mg 135614330 | 135614330 | 271228660 0.1483 40223210 
2 107 | Chlorthalidone 6.25mg 3135600 3135600 6271200 0.53 3323736 
3 107 | Chlorthalidone 12.5mg 1370700 1370700 2741400 0.92 2522088 
| 4 | 107 | Glimeperide Img 720000 720000 1440000 0.17 244800 
5 107 | Glimeperide 2mg 154800 154800 309600 0.18 55728 
| 6 | 107 | Enalpril 5mg 1305000 1305000 2610000 0.1589 414729 
7 | 107 are Salicylic Acid Tab | 2610000 | 2610000 | 5220000 0.224 1169280 
| 3 | 107 | Losartan 50 mg 3001500 3001500 6003000 0.5824 3496147 
| 9 | 107 | Atrovastatin 10mg 2610000 2610000 5220000 0.3976 2075472 
10 | 108 | Telmisartan 40 mg 61085700 | 61085700 eee 0.5388 65825950 
11 | 108 | Telmisartan 80mg 29557800 | 29557800 | 59115600 0.83 49065948 
12 | 108 | Metaformin 500 mg 33344100 | 33344100 | 66688200 0.2789 18599339 
Total for Medicines 187016427 
Sr FMR त वतील pete Total Approx Total 
"| Sr. Name of Consumable MA y Proposed Rate Per | Approximat 
No Year 2022- | Year 2023- : : 
No. Quantity Unit e Budget 
23 24 
1 110 | Glucose Strip & lancet 20022406 | 20022406 | 40044812 5.12 | 205029435 
Total for Consumables 205029435 
Grand Total Rs. 392045862 
(रुपये हजारात) 
तक्ता क्रमांक २- STEMI THROMBOLYTIC औषधे 
. Proposed | Proposed Total Approx T 
Sr. Marie bate Quantity Quantity | Proposed Rate pat 
Sr. Name of Medicine डे Approximate 
No. No Year Year Quantity per Budeet 
2022-23 2023-24 (2 yrs) Unit 8 
1 109 lsosorbideDinitrate Tab 10 mg 300000 300000 600000 0.17 102000 
2 109 Streptokinase Inj. 15Lac 2240 2240 4480 1400 6272000 
3 109 Inj. Tenecteplase 40mg | 86 | | 86 172 25088 4315136 
4 109 Metoprolol Tab 50mg 40000 40000 80000 0.55 44000 
5 109 Clopidogrel Tab 75mg 600000 600000 1200000 0.89 1068000 
| 6 | 109 Ramipril 5 mg 9380 9380 18760 1.91 35832 
Total Rs. 11836968 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२३/आरोग्य-७ 


(रुपये हजारात) 
तक्ता क्रमांक 3 - COPD औषधे 
Proposed Proposed Total 
Quantity Quantity Proposed Approx Total 
Sr. | Martix Year 2022- Year 2023- Quantity Rate per | Approximate 
No. | Sr.No Drug Name 23 24 (2 yrs) Unit Budget 
१. |. ggg’ | १९. Esopillinzeting + 5649255 5649255 | 11298510 0.72 8134927 
Theophyillin 69mg SR 
2 110 Salbutamol Tab 2mg 854963 854963 1709926 0.17 290687 
3 110 Salbutamol Tab 4mg 6687 6687 13373 0.17 2273 
oa 110 Salbutamol 200mcg rotaCaps 6687 6687 13373 0.53 7088 
powder puff 
5 tao | oa eetamol syrup 2018/511, 10011 94189 94189 188378 7.03 1324397 
Bottle 
a 6 eee Salata inal ting/Sinl जाप 39761 39761 79521 10.08 801576 
100ml Bottle 
Levo salbutamol Respiratory 
7 110 solution 0.0625 mg/ml 14380 14380 28760 13.1 376756 
ia 110 Ipratropium Respiratory Solution 2445 2445 4889 18.82 92015 
250mcg/ml 
| 9 | 110 Prednisolone Tab 5mg 188378 188378 376756 0.45 169540 
10 110 Prednisolone Tab 10mg 149552 149552 299104 | 0. | 269194 
11 110 Prednisolone Tab 20mg 59677 59677 119354 1.56 186192 
12 110 Methyl Prednisolone Inj 40mg/ml 3595 3595 7190 22.29 160265 
13 110 Methyl prednisolone Inj 125mg/2ml 1438 1438 2876 25.76 74086 
14 110 Methyl prednisolone Tab 4mg 20420 20420 40839 1.74 71060 
15 110 Hydrocortisone Sodium Succinate 25884 25884 51768 शि 434851 
Inj. 100mg 
16 110 Dexamethasone Inj. 4mg/ml 130211 130211 260422 3.29 856788 
Total Rs. | 13251695 | 
Add क्रमांक ४ - Cancer Care Equipments 
; Proposed Proposed Total Approx Total 
om Maris Name of Equipment Quantity जित त क क Rate per | Approximate 
No. Sr. No ae Year Year 2023- | Quantity si ae aed 
2022-23 24 (2 yrs) 8 
110 Digital Coloscope 18 16 34 | 500000.00 17000000 
110 Biosafety Cabinet 18 16 34 | 300000.00 10200000 
Mammograph 
3 110 Reena 8 शि. 1 8 4000000.00 | 32000000 
Machine 
Total Rs. 59200000 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२३/आरोग्य-७ 


अटीव शर्ती :- 


(१ सदर औषधे व औषधे साहित्ये सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबीच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(२) सदरहू औषधे व औषधे साहित्ये सामुग्रीचे विनिर्दे गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांची तांत्रिक समिती / अधिकारी यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसावे 
तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अशा रितीने तयार केलेले खातरजमा करण्यात यावी, पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबीच्या 
शांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबीचीच खरेदी करण्यात यावी. 


(३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क. भांखस-२०१५/प्र.क्र.८२/भाग उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत, त्यामुळे GEM Portal, 
र्तर राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority NPPA). National 
Medical Devices Authority (NDMA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या न्युनतम दर विचारात 
घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा 
झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनतम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, 
औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे. त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


(4) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/ Post dispatch 
random sample Inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


(६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 


distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२३/आरोग्य-७ 


वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(७ राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत NPCDCS योजनेकरीता प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा 
(PIP) द्वारे सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन या आर्थिक वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण 
होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर बाबींकरीता पुरवठा आदेश देण्यापूर्वी निधीची 
उपलब्धताही तपासून घेण्यात यावी. 


(८) तसेच या बाबींच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शाक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र. समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्वता करण्यात 
यावी. 


(११ खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.खरेदी २०१६/प्र.क. 
२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


(१२) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या औषधे व औषधी साहित्यांची खरेदी पुढील दोन आर्थिक वर्षाकरीता 
म्हणजेच सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात 
येणार असल्याने बाबनिहाय संख्येची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(१३) बाबनिहाय निविदा पूर्ण झाल्याबाबत आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयास कळविण्यात यावे, जेणेकरुन 
त्या-त्या वेळी संबंधित बाबीचा साठा व प्रत्यक्ष आवश्‍यकता विचारात घेऊन वितरण यादी देता 
येईल. तसेच दोन वर्षात किमान ४ टप्प्यात खरेदी आदेश देण्यात येतील व याबाबत निविदेत 
अट टाकणे आवश्यक राहील. 

०२. उपरोक्त अ.क्र. (१) ते (१३) येथे नमूद केलेल्या sel व शर्तीची पूर्तता करण्याची, तसेच 
विषयाधीन खरेदी ही नियमानुसार व आवश्यकतेनुसार आहे, हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व सहसंचालक, आरोग्य 
सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२३/आरोग्य-७ 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११८१५४३३०१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


V | TT H A [_ 2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a4 
805881cbcea84410a43526338ca5896f, 
pseudonym=BE46509D5A30CA1CB26D006CC1 

D6A92668C5CF85, 
serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBE 
KU DA | F 0C90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6 
315, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
Date: 2023.03.24 16:00:07 +05'30' 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 

(9) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

(२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

(३) सहसंचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

(४) संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 

(4) 

(&) 

(७) 


५) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 

६) संचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

७) संचालक (वित्त) आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
(८ 
(8 


प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा-१/ळेखा व अनुज्ञेयता-१), मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-७), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


